ot 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 


क्रमांक: गौखनि ५०/०१२०/प्र.क्र.०९/ख-२ दिनांक : ११ नोव्हेंबर,२०२१ 


विषय : गौण खनिज-भंडारा 

सन २०१४-१५ मौजा पांजरा ता. मोहाडी जि. भंडारा या वाळूगटाची लिलावात भरणा 

केलेली रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 

मे. आशीर्वाद एंटरप्रायजेस प्रो.प्रा. स्वप्नील ज्ञानेश्वर भेंडे 
शासन ज्ञापन: 

जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्रआसन-१४/खनिज/अका/कावि-५२८/२०२१, 

दि.१०/०६/२०२१ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०१४-१५ या 
वर्षाकरिता मौजा पांजरा ता. मोहाडी जि. भंडारा हा वाळूगट मे. आशीर्वाद एंटरप्रायजेस प्रो.प्रा. 
स्वप्नील ज्ञानेश्वर भेंडे यांना रक्‍कम रु.१४,०५,१११/- (रु. चौदा लाख पाच हजार एकडो अकरा) 
इतक्या सर्वोच्च बोळीस मंजूर करण्यात आला. लिलावधारकाने लिलावाची रक्‍कम विहित 
मुदतीत शासनजमा न केल्याने वाळूगटाचा ताबा देण्यात आला नाही . 
०२. सन २०१४-१५ मौजा पांजरा ता. मोहाडी जि. भंडारा करिता मे. आशीर्वाद 
एंटरप्रायजेस प्रो.प्रा. स्वप्नील ज्ञानेश्वर भेंडे यांनी लिलावाच्या रक्कमा विहीत मुदतीत भरणा न 
केल्याने त्यांना WSCA ताबा देण्यात आलेला नसल्याने % रक्‍कम रु.०३,५१,२७७/- 
(रु. तीन लाख एक्कावन हजार दोनशे सत्त्याहत्तरर जप्त करुन उर्वरीत % रक्‍कम 
रु.१०,५३,८३४/- (रू. दहा लाख त्रेपन्न हजार seal चौतीस फक्त) लिलावधारकास परत 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
०३. सबब, मे. आशीर्वाद एंटरप्रायजेस प्रो.प्रा. स्वप्नील ज्ञानेशावर भेंडे यांना रक्‍कम 
रु.१०,५३,८३४/- (रू. दहा लाख त्रेपन्न हजार आठशे चौतीस फक्त) इतकी रक्कम, त्यांनी 
लिलावाची रक्कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही 
याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास झासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - 
अलोहयुक्त खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, 
अलोहयुक्‍त खाणकाम व धातुझशास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (00) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) 
खाली वजा परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची 
टाकून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि ५०/०१२०/प्र.क्र.०९/ख-२ 


०५. सदर UR ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ 
नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११११११६४९४६१०१९ असा 
आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SADANAND Oko GVERENT OF ARAM o-REVENUEANO FOREST 
GOVIND MOHITE : 
(स. गो. मोहिते) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा . 
प्रत: 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 

६) निवडनस्ती “ख२-* कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


